शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून राज्यात सुरु 
असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
मान्यतेस अनुसरुन ओसीआय/ पीआयओ/ 
एनआरआय इत्यादी नवीन जागांना शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३२/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१९ 


वाचा :- संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीपी /मान्यता/२०१९/५९०, दि. ०३.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त नमूद पत्रान्वये संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, 
नवी दिल्ली यांच्याकडून, राज्यात सुरू असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष 
२०१९-२०२० करीता, प्राप्त मान्यतेच्या यादीनुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून ओसीआय, 
पीआयओ (Foreign Nationals / Persons of Indian Origin) / Children of Indian Workers in 
the Gulf Countries/ एनआरआय (Non-Resident Indians) च्या नवीन जागांना मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास झासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये ओसीआय, पीआयओ (Foreign Nationals / Persons of 
Indian Origin) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries/ एनआरआय (Non- 
Resident Indians) च्या सोबतच्या Annexture मध्ये नमूद केलेल्या संस्थेमधील ४ 
अभ्यासक्रमांसाठीच्या नवीन जागांना त्यांच्या नावासमोर दर्शाविल्याप्रमाणे खालील अटी व शातींच्या 
अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच 
दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता 
करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे 
प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३२/तांशि-४ 


३) 


4) 


१०) 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा 
लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, 
तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 


येईल. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त 
खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 
संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण sepa जास्त शुल्क 
संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई 
करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी 
शासन नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते 
कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत .तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते 
इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक 
कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात 
विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे .तसेच विद्यार्थ्याना अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ 
रॅगिंग अक्ट, १९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवरऱयक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी 
घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३२/तांशि-४ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/99॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०६२६१४५९४७५६०८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY mn 
AUDUMBAR यी 
DHARURKAR on, 

(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

३. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 


५. संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान- 
ए-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Institutec |Permanen|jinstitute Name 


ode tid 


3036 1- 
46597302 
1 


INSTITUTE OF 
CHEMICAL 
TECHNOLOGY 


Higher Technical Education Department, G.R.No.TEM-2019/C.R.132/TE-4, Dated 26 June, 2019 


Annexure 


OCI/P1O/Foreign Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf Cuntries and NRI Seats approved by AICTE for A.Y.2019-20 


Institute Address| District 


NATHALAL 
PAREKH MARG, 
MATUNGA 


MUMBAI! 
city 


Institution 
Type 


Govt aided 


Program 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


थी 


University 


Institute of 
Chemical 
Technology, 
Mumbai 


Institute of 
Chemical 
Technology, 
Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


Name of Course 


CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift 


UNDER 
GRADUATE 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Institute of 
Chemical 
Technology, 
Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


PHARMACY Institute of 


Institute of 
Chemical 
Technology, 
Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


FOOD ENGINEERING AND | ist Shift 
TECHNOLOGY 


FIBRES AND TEXTILES Ast Shift 
PROCESSING 
TECHNOLOGY 


OILS, OLEOCHEMICALS 1st Shift 
AND SURFACTANTS 
TECHNOLOGY 


Chemical 
Technology, 
Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


Page lofi 


PHARMACY Ast Shift 


FULL TIME 


FULL TIME 


Variation |NRI PtO/Gulf 
Approved |Quota/FN 
Approved 


